शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर या संस्थेस हाय एनर्जी लिनियर 
अँक्सीलेटर, आयएमआरटी, आयजीआयटी, 
एसआरएस, एसआरटी, एसबीआरटी विथ 
अँसेसरीज व टर्न की बंकरसह खरेदी करण्यास 
सुधारीत मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचएन-२०१८/प्र.क्र.११९/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
दिनांक : ०४ जुलै, २०२२ 
वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएचएन-२०१८/ 
प्र.क्र.११९/ प्रशा-१, दिनांक २८.०३.२०१८ 
४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : डीएमईआर- 
२२०११/२४/२०२२-पीआरओसी १, दिनांक : १३.०६.२०२२ 


प्रस्तावना : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस आवश्‍यक असणा-या हाय 
एनर्जी लिनियर अक्सीलेटर, आयएमआरटी, आयजीआयटी, एसआरएस, एसआरटी, एसबीआरटी 
विथ अँसेसरीज व टर्न की या यंत्रसामुग्रीस उपरोक्त दिनांक २८.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभाग यांच्या नियंत्रणाखालील 
अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या अनुक्रमे विशोष घटक योजना व आदिवासी 
उपयोजनेतून पुरवणी अनुदानाव्दारे मंजूर अनुदानातून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 


होती. 


सदर संस्थेस सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने प्रस्तावित यंत्रसामुग्री खरेदी करीता प्राप्त झालेला 
रुपये २३.२० कोटी इतका निधी हाफकीन महामंडळास वर्ग करण्यात आलेला होता. हाफकीन 
महामंडळाने सदर यंत्रखरेदीकरीता राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद न 
मिळाल्यामुळे तसेच सदर प्रशासकीय मान्यतेस एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होवूनही खरेदी 
झालेली नसल्याने सदर प्रशासकीय मान्यतेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत उपरोक्त 
दिनांक १३.०६.२०२२ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावास मंजूरी देणयाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : जीएचएन-२०१८/प्र.क्र.११९/प्रहा-१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस आवश्‍यक असणाऱ्या हाय 
एनर्जी लिनियर अँक्सीलेटर, आयएमआरटी, आयजीआयटी, एसआरएस, एसआरटी, एसबीआरटी 


विथ अँसेसरीज व टर्न की बंकरसह या यंत्रखरेदीच्या अनुषंगाने संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.०४ येथे 


नमुद प्रस्तावास अनुसरुन खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे सुधारीत यंत्राचे नाव व यंत्राच्या 
सुधारीत किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र शासन निर्णय । नग | दि.२८.०३.२०१८ | सुधारीत यंत्राचे नाव | नग | सुधारीत प्र.मा. 
दि.२८.०३.२०१८ प्र.मा.किंमत किंमत 
मधील यंत्राचे नाव 

| हाय एनर्जी | २५,००,००,००० | हाय एनर्जी लिनियर | २३,२०,००,००० 

लिनियर अँक्सीलेटर, 
ऑअँक्सीलेटर विथ आयएमआरटी, 
आयएमआरटी, आयजीआयटी, 
आयजीआयटी, एसआरएस, 
एसबीआरटी आय एसआरटी, 
एन्ड विथटर्नकी एसबीआरटी विथ 
अँसेसरीज व टर्न की 
बंकरसह 
एकूण १ | २५,००,००,००० ea 23,20,00,000 
२. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहे. 

१. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच 
आदिवासी विकास विभाग यांच्या नियंत्रणाखालील अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती 
यांच्या अनुक्रमे विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतून पुरवणी मागणीव्दारे 
उपलब्ध आलेल्या अनुदानातून करण्यात येत आहे. 

२. सुधारित यंत्रसामुग्रीच्या किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने केलेली 
आहे. 

३. सदर विषयी संदर्भ क्र.०३ येथे नमूद शासन निर्णयातील अन्य सर्व अटी व लेखाशीर्षाचे 
माध्यम कायम राहील. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : जीएचएन-२०१८/प्र.क्र.११९/प्रहा-१ 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०४१२५६०१२६१३ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.04 15:32:51 
+05'30' 

Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

२. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


